मागणी क्रमांक बी-३, मुख्यलेखाशीर्ष २०४१- 
वाहनांवरील कर” अंतर्गत अनुदानाचे 
पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.३६/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी २०२१ 


वाचा :- 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका का १५/पुनर्विनियोजन/२०२०-२१ 
/जा.क्र.११९८., दि.२७.०१.२०२१ 
शासन निर्णय:- 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर,(०१)(०७) 


साधनसामग्रीची खरेदी (कार्यक्रम) (२०४१०३३२) अंतर्गत ५२-यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री या उद्दीष्टातून 


मागणी क्रमांक बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर,(०१) (०६) वाहन चालविण्यासाठी चाचणी घेताना गुणात्मक 


वाढ करण्याकरिता पायाभूत सोयीमध्ये दर्जावाढ करणे, कृत्रिम चाचणी पथ बांधणे (कार्यक्रम) 


(20890329) १३- कार्यालयीन खर्च या उदौष्टांतर्गत रु.४२,९३,०००/- (अक्षरी रुपये बेचाळीस लक्ष 


SIA हजार फक्त) इतके अनुदान सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रकमेचा विनियोग प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,पुणे या कार्यालयाच्या आळंदीरोड येथील 


चाचणी मैदानावर २५० मीटरचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उभारण्याकरीता करण्यात यावा. 


३. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, मधील भाग- पहिला, उप विभाग- 


तीन,अ.क्र.१, परिच्छेद क्र.१६२,१६३ व १६४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 


अधिकारानुसार, नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४/२०२१/का१४६१, 


दि.०४.०२.२०२१ अन्वये व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.८६/२०२१/व्यय-८, 


दि.११.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.३६/परि-४, दि.२४ फेब्रुवारी २०२१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१५५२११३३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY HANMANT 
KADAM 


DATTAT RAY DN: CN = DATTATRAY HANMANT KADA\M, C = 
HANMANT KADAM ५७४७ ou ~ Home bepaRTMent 
Date: 2021.02.24 15:57:58 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. 


प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे 


१०.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४६१), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११.कक्ष अधिकारी (व्यय -८), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१२.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवड नस्ती (परिवहन-४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.३६/परि-४, दि.२४ फेब्रुवारी २०२१ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२१/प्र.क्र.३६/परि-४, दि. २४ फेब्रुवारी २०२१ 
(रुपये हजारात) 
लेखाशीर्ष उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | पुनर्विनियोजनाची | पुनर्विनियोजनानंतरची 
निधी रक्‍कम रक्‍कम 
मागणी क्रमांक बी-३, | ५२- ४०७४९ (-४२९२३ ३६४५६ 
२०४१ वाहनांवरील यंत्रसामग्री व 
कर,(०१)(०७) साधनसामग्री 
साधनसामग्रीची 
खरेदी कार्यक्रम) 
(२०४१०३३२) 
मागणी क्रमांक बी-३, | १३- ५००० (+)8283 ९२९३ 
२०४१ वाहनांवरील | कार्यालयीन 
कर,(०१) (०६) वाहन | खर्च 
चालविण्यासाठी 
चाचणी घेताना 
गुणात्मक वाढ 
करण्याकरिता 


पायाभूत सोयीमध्ये 
दर्जावाढ करणे 
कृत्रिम चाचणी पथ 
बांधणे कार्यक्रम) 
(२०४१०३२१) 


Digitally signed by DATTATRAY HANMANT 
KADAM 


DATTAT RAY DN: CN = DATTATRAY HANMANT KADAM, C 
HANMANT KADAM watiscastiaa, ov Home bepantMeNt 
Date: 2021.02.24 15:58:16 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


